राज्य पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८१/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ०६ एप्रिळ २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र. मपोसे-१०२२/प्र.क्र.१९/पोल-२, 
दिनांक ०३.०८.२०२२. 
२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.मपोसे-१०२२/प्र.क्र.९९/पोल-२, 
दिनांक ०३.०८.२०२२. 


शासन sea] 

महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद राज्य पोळीस सेवेतील (रा.पो.से.) अधिका-यांची, स्तंभ 
(४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान बदलीने पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (र) (3) (४) 

| . | श्रीम. सुजाता आबासाहेब पाटील । पदस्थापनेच्या | पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात 
प्रतिक्षेत प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 

मुंबई उपनगर. 

२. | श्री. राजेंद्र रामकरण पाल पदस्थापनेच्या | पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क 

प्रतिक्षेत संरक्षण, औरंगाबाद. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झछासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२२/प्र.क्र.१८१/पोल-१अ 


४. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०६१९३९२०९९२९ असा आहे. हा शासन Say 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAH. 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493 


2735ad885627, 


BORSE 
|ARASHTRA, HOME 
t=Maharasht! 


/APNIL GOPAL 808: 


pseudonym=E15DEDFO011CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FAQ, 
serial INumber=8538CD1£408948F7D025537D5F6589BD8958D1B9532 
2E66D2CCSEDF89ADOD79E, ‘SWI ‘SE 


ite: 2023.04.06 19:47:05 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री, गृह, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर 

संबंधित रा.पो.से. अधिकारी (NAT ग्हासंचाळक]; यहाराष्ट्र TST, यांच्यायार्फत 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


